पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व 
शेळी विकास महामंडळ लि. पुणे या शासकीय 
कंपनीचे अधिकृत भागभांडवल रु. ६.०० 
कोटीवरुन रु. २५.०० कोटी करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. पविआ-१०१७/प्र.क्र. २९६/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक १८.०५.२०२१ 


संदर्भः- १) शासन निर्णय क्र. एमएसडीसी-१०९९/३०८८३/प्र.क्र.१२५/९९/पदुम-३, 
दि. 39.03.2000 
२) शासन निर्णय क्र. पविआ-२०११/प्र.क्र.१३/पदुम-३, दि. १८.०२.२०१२ 
3) पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व होळी विकास महामंडळ लि. 
पुणे यांचा प्रस्ताव क्र. पुअममेंशिविम/तांत्रिक/२५५४/१/२०२०, 
दि.११.०२.२०२० 


प्रस्तावनाः- 

संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयाद्वारे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी 
महामंडळ लि. या झासकीय कंपनीचे भागभांडवल रु. ५.०० कोटीवरुन रु. ६.०० कोटी करण्यास 
मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. महामंडळाकडे सोपविण्यात आलेल्या विविध जबाबदा-या 
विचारात घेता महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल वाढविण्याबाबत प्रस्ताव संदर्भ क्र. ३ नुसार 
शासनास सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत 
आहे; 


शासन निर्णयः- 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व होळी महामंडळ लि. या शासकीय कंपनीचे 
भागभांडवल रु. ६.०० कोटीवरुन रु. २५.०० कोटी करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. सदर वाढ ही सहाय्यभूत तरतूद असुन त्यानुसार शासनाकडुन विहित मार्गाने निधी 
उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनो. संदर्भ क्र. ९६/१४३१, 94.03.2029 व 
वित्त विभागाचा अनौ. संदर्भ क्र. १५९/२०२१/व्यय-२, दि. १०.०५.२०२१ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१७/प्र.क्र. २९६/पदुम-३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५१८१५०४२७७३०१ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


S A Digitally signed by Sameer Anant Sawant 
t DN: c=IN, o=G it Of Mah htra, ou=Agricultt 
ameer Anan तया 
S 2.5.4.20=57b66327fd02392673b4ab4d6a85fdd38e27f3be70 
t b7a6bddc9bea3f08d2330b, 015. A t S; t 
awa n ater 3001.08 18 iscoads30" ee 
(समीर सावंत) 
झासनाचे अवर सचिव 


१. आयुक्त, WMA, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व होळी महामंडळ 


लि., पुणे 


. महालेखाकार 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता / परीक्षा) मुंबई / नागपूर 


४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 


. मा. मंत्री (पश्शुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव 

. मा. राज्यमंत्री (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव 
. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 

. उपसचिव, नियोजन विभाग / का. १४३१ 

९. 


उपसचिव, वित्त विभाग / व्यय-२ 


१०. निवडनस्ती, कार्यासन पदुम-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


